भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील 
सहसंचालक गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची तात्पुरती जेष्ठतासूची 
(दिनांक १/१/२०१६ ते दिनांक १/१/२०२३ 
पर्यंत) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.२१०/पापु-१५ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: 30 नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही - 
२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक २१ जून, २०२१. 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही -२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दिनांक १३ जूलै, २०२१. 


शासन परिपत्रक :- 


सामान्य प्रशासन विभागाने शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांची प्रत्येक वर्षी 
ज्येष्ठतासूची तयार करणे व प्रसिध्द करणे यासाठी संदर्भाधिन अधिसूचनेनुसार सर्वकष धोरण 
जाहीर केले आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील “सहसंचालक गट-अ” या संवर्गाची 
दिनांक ०१.०१.२०१६ ते दि. ०१.०१.२०२३ पर्यंतची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती जेष्ठतासूची तयार 
करण्यात आली असून सदर ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडपत्र-अ म्हणून जोडण्यात आली 
आहे. 


आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे यांना विनंती 
करण्यात येते की, सदर परिपत्रक हे यासोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट असलेल्या व आपल्या 
विभागात कार्यरत असलेल्या, यंत्रणेच्या अधिनस्त कार्यालयात कार्यरत असलेल्या, सेवेतून 
सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच यंत्रणेच्या आस्थापनेवरुन प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अथवा अन्य मार्गाने 
संवर्ग बदललेल्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावे. जेष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका 
अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्याने आपले निवेदन 
संचालनालयामार्फत सादर करावे अधिकाऱ्यांच्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संचालनालयाने त्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.२१ ०/पापु-१५ 


अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तक व अन्य उपलब्ध अभिलेख तपासून आयुक्तांच्या अभिप्रायासह शासनास 
शासन परिपत्रक प्रसिध्द झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत सादर करावी म्हणजे, त्याची पडताळणी 
करून ज्येष्ठतासूचीत आवश्‍यक ते बदल करणे शक्‍य होईल. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर 
विचार करण्यात येणार नाही. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =9www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३११३०१२१६२४९५२८ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SMITA SANJAY BAGUL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=25e12554b13903a35f36dc0d967 
bc182927874dabe4a3a64094e6e38959e6 
dec, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=5B8292980F96B60D7F893 
A1812D84830343E177DA6046DD766352 


BAGUY = 
(स्मिता बागुल) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुकत, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 
२. उप सचिव (कार्या. १२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
३. सहसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 
४. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (सर्व) 

५. प्रशासन अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे 

६. निवडनस्ती (कार्या. पापु-१५), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.२१ ०/पापु-१५ 


शासन परिपत्रक क्र. आपना-०२२३/प्र.क्र.२१०/पापु-१५, दिनांक ३० नोव्हेंबर,२०२३ सोबतचे परिशिष्ट “अ 
परिशिष्ट- अ 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “सहसंचालक गट-अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०१६ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची 


Sara सहसंचालक ती सहसंचालक 
शासकीय पदावर ब य ars पदावर सेवा निवृत्तीचा 
(२)(ब)नुसार कर्मचाऱ्याचे नाव | नियुक्तीचा जन्म दिनांक प्रवर्ग नुसार संवर्गात या fae शैक्षणिक अर्हता शेरा 
जेष्ठता क्र. ae रुजू दिनांक ठिक 
| a | २ ३ | ४ | दु ६ ८ ao ८ १७ ० 
खंड दिनांक ०१.०१.२०१५ ते दिनांक ३१.१२.२०१५ 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “सहसंचालक गट-अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची 
सहसंचालक - सहसंचालक 
ran 3 शासकीय पदावर या शिवम २) पदावर सेवा निवृत्तीचा ae 
(२)(ब)नुसार arterorysrr | शिवणी जन्म दिनांक प्रवर्ग नुसार संवर्गात डय दिनांक शैक्षणिक अर्हता शेरा 
जेष्ठता क्र. मळ. रुजू दिनांक दिनांक 
शं २ ३ 1 ४ | षु ६ ट | we vA १० ० 


खंड दिनांक ०१.०१.२०१६ ते दिनांक ३१.१२.२०१६ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.२१ ०/पापु-१५ 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “सहसंचालक गट-अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची 


व सहसंचालक ETT 3Q\a) सहसंचालक 
शासकीय पदावर ee ae पदावर सेवा निवृत्तीचा त 
(२)(ब)नुसार जन्म दिनांक प्रवर्ग नुसार संवर्गात = poe शैक्षणिक अर्हता शेरा 
nes कर्मचाऱ्याचे नाव । नियुक्तीचा य. जेष्ठतेचा दिनांक 
ष्ठता क्र. ae रुजू दिनांक दिनांक 
i a. | २ ३ 1 ४ | दु ६ ca 1 ७ ८ १० ० 
ती एम.एस.सी. 
ति ee नामनिर्देशन | ०७/०२/१९६२ | खुला । ०७/०८/२०१७ | ०७/०८/२०१७ | २९/०२/२०२० पी.एच.डी. 
(भूशास्त्र) 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “सहसंचालक गट-अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची 
सहसंचालक सहसंचालक 
नियम नियम ३(२)(ओ) 
: : शासकीय पदावर क — ua पदावर सेवा निवृत्तीचा a 
(२)(ब)नुसार क यायाचे नियुक्तीचा जन्म दिनांक प्रवर्ग नुसार संवर्गात क तीक दिनांक शौ अर्हता शोरा 
ie कर्मचाऱ्याचे नाव । नियुक्तीचा रुजू दिनांक जेष्ठतेचा दिनांक 
ष्ठता क्र. ae रुजू दिनांक feaicn 
; | २ ३ 1 ४ षु ६ ८ 1 ७| ८ १० | ० 


खंड दिनांक ०१.०१.२०१८ ते दिनांक ३१.१२.२०१८ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.२१ ०/पापु-१५ 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “सहसंचालक गट-अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची 


oe सहसंचालक कर्णाला सहसंचालक 
शासकीय पदावर ae ace as पदावर सेवा निवृत्तीचा 
(२)(ब)नुसार कर्गचाऱ्याचे नाव. नियुक्तीचा जन्म दिनांक प्रवर्ग नुसार संवर्गात cee ea शैक्षणिक अर्हता शेरा 
जेष्ठता क्र. = रुजू दिनांक ति 
1१ २ ३ 1 ४ षु ६ ८ | ew ८ १० | ० 
खंड दिनांक ०१.०१.२०१९ ते दिनांक ३१.१२.२०१९ 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “सहसंचालक गट-अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची 
सहसंचालक सहसंचालक 
: "> शासकीय पदावर त बाली oa aA HUH) पदावर सेवा निवृत्तीचा दि 
(२)(ब)नुसार कर्मचाऱ्याचे नाव | नियुक्तीचा जन्म दिनांक प्रवर्ग नुसार संवर्गात चया दिनांक शौ अर्हता शरा 
जेष्ठता क्र. at रुजू दिनांक दिनांक 
1१ २ ३ | ४ षु ६ ८ 1 ७| ८ १० | ० 


खंड दिनांक ०१.०१.२०२० ते दिनांक ३१.१२.२०२० 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.२१ ०/पापु-१५ 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “सहसंचालक गट-अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची 


oe सहसंचालक नसणे a@Ne) सहसंचालक 
शासकीय पदावर ae ace as पदावर सेवा निवृत्तीचा 
(२)(ब)नुसार जन्म दिनांक प्रवर्ग नुसार संवर्गात cee ea शैक्षणिक अर्हता | शोरा 
ee कर्मचाऱ्याचे नाव | नियुक्तीचा रुजू दिनांक जेष्ठतेचा दिनांक 
जेष्ठता क्र. रुजू दिनांक न्न 
मार्ग दिनांक 
| a | २ ३ | ४ षु ६ ८ | oe ८ १० ० 
शिडी डॉ. एम. एस. पदोन्नती । ०६/०७/१९६३ | खुला । १४/०७/२०२१ | १३/०७/२०२१ | ३१/०७/२०२१ एम.एस.सी. | ar. 
देशपांडे (भूगर्भशास्त्र) 
२ डॉ. पी. एल. पदोन्नती ०३/११/१९६३ अ.जा. | ३०/११/२०२१ | ३०/११/२०२१ | ३०/११/२०२१ एम.एस.सी. से.नि. 
साळवे (भूगर्भशास्त्र) 
३ डॉ. व्ही. के. पदोन्नती ३१/०५/१९६९ । इ.मा.व. | ३१/१२/२०२१ | ३०/१२/२०२१ | ३१/०५/२०२७ | एम.एस.सी.टेक 
पाखमोडे (उपयोजित भूशास्त्र) 
पी.एच. डी. 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “सहसंचालक गट-अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची 
सहसंचालक सहसंचालक 
नियम ३ we : नियम ३(२(आ | निवृत्तीचा 
शासकीय पदावर seer ae ae पदावर सेवा निवृत्तीचा यत, 
(२)(ब)नुसार जन्म दिनांक प्रवर्ग नुसार संवर्गात त दिनांक शौ अर्हता शोरा 
reas कर्मचाऱ्याचे नाव | नियुक्तीचा रुजू दिनांक जेष्ठतेचा दिनांक 
जेष्ठता क्र. रुजू दिनांक दिनांक 
मार्ग दिनांक 
| $$ | २ ३ 1 ४ | षु & ट 1 ७ ra 9 ० 


खंड दिनांक ०१.०१.२०२२ ते दिनांक ३१.१२.२०२२ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


